शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 


कक्ष अधिकारी या पदावरून अवर सचिव 
या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १२ जुले, २०२३. 


आदेठा 
मंत्रालयीन विभागातीळ कक्ष अधिकारी संवर्गातील 


[गट-ब 


(राजपत्रित) 


वेतनश्रेणी 


5-१७: रु.४७६००-१५११००)] खालील अधिकाऱ्यांना अवर सचिव [गट-अ (राजपत्रित) वेतनश्रेण 


S-23: रु.६७७००-२०८७००)] या पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या अधिनतेने निव्वळ तात्पुरत्या 


स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ 


मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव जात सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
a 2 3 ॥ 11) ५ 
१. श्रीमती अंजली अशोक सादिकले भज-क कृषिव पदुम विभाग | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 
२. श्री.अविनाऱश नेताजी सोलवट खुला सहकार, पणन व wee 
वस्त्रोद्योग विभाग 
3. श्री.अशोक रामचंद्र रेडेकर खुला | सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
४. श्री.जयंत Be सागडे खुला सार्वजनिक बांधकाम । उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग विभाग 
षु. श्री.पृथ्वीराज निवृत्ती झाल्टे खुला नियोजन विभाग सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
विभाग 
६. श्री.वेजय दशरथ जायभाये भज-ड गृह विभाग प्रपत्र-बढती 
अवर सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री 
कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
Ce श्री.जयंत वसंत वाणी खुला | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | नगर विकास विभाग 
विभाग 
८. श्रीमती सरोज राजेशाराव देशपांडे खुला | पाणी पुरवठा व स्वच्छता प्रपत्र-बढती 
विभाग अवर सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री 
कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
९. at Bed दगडू कोठावदे खुला महसूल व वन विभाग तक 
१०. | श्री.शरद माधवराव डोके इमाव महसूल व वन विभाग नगर विकास विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 


अ.क्र कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव जात सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
ea २ ३ लिक & 
११. । श्री.अजितकुमार दत्तात्रय काटकर | खुला उच्च व तंत्र शिक्षण | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
विभाग 
१२. | श्री.शशिकांत ज्ञानेश्वरराव तिजारे इमाव वित्त विभाग वित्त विभाग 
१३. श्री.सुनिल लक्ष्मणराव काठोळे इमाव सहकार, पणन व प्रपत्र-बढती, 
वस्त्रोद्योग विभाग सहायक आयुक्त, नवी 
मुंबई महानगरपालिका या 
पदावर 
१४. | श्री.श्रीकांत हरिश्चंद्र जांभवडेकर इमाव | सामान्य प्रशासन विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
१५. | श्री.अजित साहेबराव पालवे भज-ड नगर विकास विभाग नगर विकास विभाग 
१६. | श्रीमती नीलम गिरीश संगवई खुला गृह विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
qo. । श्रीमती स्मिता प्रसाद जोशी खुला | सामान्य प्रशासन विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
१८. । श्री.मनोज गुलाबराव सांगळे विमाप्र । सामान्य प्रशासन विभाग प्रपत्र-बढती 
उप सचिव, राज्य माहिती 
आयोग, खंडपीठ नाशिक 
या पदावर 
१९. | श्री.विवेक अशोक दाईंगडे भज-क सहकार, पणन व ग्राम विकास विभाग 
वस्त्रोद्योग विभाग 
२०. । श्री.सुनिल बाबुराव आपटे भज-ब गृह विभाग गृह विभाग 
२१. | stare विठ्ठल भैरी विमाप्र वित्त विभाग ae 
२२. | श्री.नितीन ज्योतीनाथ घिरटकर भज-ब उच्च व तंत्र शिक्षण । पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग विभाग 
२३. | श्रीमती गौरी रविद्र जाधव भज-ब वित्त विभाग वित्त विभाग 
२४. | श्री.मोहन गंगाधर आरसेवाड अ.ज. उच्च व तंत्र शिक्षण शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग विभाग 
२५. । श्री.बाबुराव महादु आसोले अ.ज. कृषि व पदुम विभाग ग्राम विकास विभाग 
२६.  । श्री.परसराम नंदराम बहुरे विजा-अ | मराठीभाषा विभाग । पर्यटनव सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 
२७. । श्री.प्रशान्त पुंडलीक वाघ इमाव सामाजिक न्याय व सामाजिक न्याय व विशेष 
विशेष सहाय्य विभाग सहाय्य विभाग 
२. ** सर्वश्री अविनाश नेताजी सोलवट, उदय दगडू कोठावदे व नरेश विठ्ठल भैरी ह्या कक्ष अधिकारी 


संवर्गातील [गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१७: रु.४७६००-१५११००)] अधिकाऱ्यांना अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 


[गट-अ (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-२३: रु.६७७००-२०८७००)] या पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या 
अधिनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. वरील अधिकाऱ्यांच्या अवर सचिव या 
पदोन्नतीच्या पदावरील सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

३. श्री.विजय दशरथ जायभाये, श्रीमती सरोज VGN देशपांडे, श्री.सुनिल लक्ष्मणराव काठोळे आणि 
श्री.मनोज गुलाबराव सांगळे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०, परिशिष्ट.२, अट 
क्र.१८ नुसार तदर्थ स्वरूपात वरील तक्त्यात नमूद केलेल्या पदांवर प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. 
सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर 
सदर अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयीन विभागात हजर होणे आवश्‍यक राहील. 

४. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन 
निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या 
स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून भरण्यात येत आहेत. 

५. सदर अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे.- 


(अ सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 
देण्यात आली आहे. 

(आ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

(इ) सदर तात्पुरती पदोन्नती प्रतिनियुक्तीवर बाहेर गेलेले अधिकारी रुजू होईपर्यंत किंवा 
पदोन्नतीच्या आदेशापासून ११ महिन्यासाठी यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल. 
(ई) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर तात्पुरती पदोन्नती 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती संपुष्टात येईल. 

(उ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी अवर 
सचिव संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेझातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत 
करण्याच्या अधीन राहून सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 

(ऊ) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७, कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या 
दि.६.८.२०१८ रोजीच्या आदेश्ाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 


क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 
(ए) सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन 
स्टॅम्प) क्र.१०८७६/२०२१ व रिट PAR (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधील आय.ए.(स्टॅम्प) क्र. 
१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच Re पिटीडान (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
६. सदर अधिकाऱ्यांची अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशांच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने खातरजमा करुन संबंधित 
अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास या विभागास अवगत करावे. 


७. अवर सचिव या पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी हे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसामध्ये अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 


होण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने विहित मुदतीत कार्यमुक्त करावे. 


८. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित अवर सचिवांस कक्ष अधिकारी पदावर पदावनत करण्यात 
येईल. 

९. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने अवर सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या 
आदेशाची प्रत या विभागास तात्काळ अवगत करावी. 


qo. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७१२१३४२१०४३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK cic ca areas 
BABURAO MANE # re 


MANE 
Date: 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२.मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./ प्रधान सचिव 
३.अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
५.सह/उप सचिव (आस्थापन) - सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
६.संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत. 
७. निवडनस्ती- कार्या-१४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


